सन २०२४ - २५ मध्ये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे या 
योजनेअंतर्गत रु.२००.०० लक्ष निधी 
वितरणाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.८५/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा - 


क्र.कृआ/राप्रधो/प्र.क्र.७/वि.प्र.५/१४४/२०२४, दि. ३१.०५.२०२४ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.८५/३-अ, दि. ०९.०७.२०२४ 
६) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.कृआ/राप्रधो/प्र.क्र.७/वि.प्र.५/२०१/२०२४, दि.१५.०७.२०२४ 
७ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ 


प्रस्तावना - 


राज्य शासनातील सेवेत असलेल्या सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता 
वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत 
राज्य शासनाने संदर्भाधीन दि.२३.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे 
प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत नियमित प्रशिक्षणाकरिता विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना कृषि, प्रक्रिया व पणन या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण बाबी तसेच विविध प्रकल्प, अभियान, नवीन 
योजना व योजनेमध्ये झालेले बदल याबाबत तसेच माहिती व कौशल्य यामध्ये वाढ करण्यासाठी 
तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. 


विभागाच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सन २०२४ - २५ मध्ये राज्य 
प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेंतर्गत 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.८५/३-ओ, 


रु.५००.५८ लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सन 
२०२४-२५ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना 
प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यासाठी रु. ५०० लक्ष एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. वित्त विभागाच्या दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, सन २०२४-२५ च्या 
प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०२४) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्प निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली 
आहे. 


संचालक (आत्मा) यांनी संदर्भाधीन दि.१५.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस 
अनुसरुन सन २०२४ - २५ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१) सन २०२४ - २५ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेअंतर्गत रु. २.०० कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी waa) 
इतका निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२४-२५ मध्ये मंजुर झालेल्या अनुदानाखाली खालील 
ळेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-०७ 

(00) 003, प्रशिक्षण (००) 

(00) (०१) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (कृषि) (कार्यक्रम) 
५०, इतर खर्च (३४५१ २९६२) 


३) या आदेशान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना 
प्रशिक्षण देणे या योजने अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात आयुक्त (कृषि) यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच सहायक संचालक ( लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


४) सहायक संचालक ( ळेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निधी प्रत्यक्ष 
खर्च होण्याच्या अनुषंगानेच निधी आहरित व वितरीत करण्याबाबतची दक्षता घ्यावी. 


५) या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आलेला निधी सन २०२४-२५ मध्ये अखर्चित 
राहणार नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. 


६ सदर योजना राबविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संचाळक, आत्मा 
यांनी शासनास वेळोवेळी सादर करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.८५/३-ओ, 


७) सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१३/का.१४३१, 
दि.१९.०८.२०२४ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७२/व्यय-१, 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१५१३२२३२०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981 dSa9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420dt7cbaa289 
9006928636, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 1995A4F2 
2FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
Date: 2024.09.25 15:15:58 +05'30' 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे खासगी सचिव 
) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) आयुक्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) संचालक वनामती, नागपूर 

) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


mo 


सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 

उप संचालक, आत्मा, रामेती, पुणे 

qo) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१२) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१३) सर्व प्राचार्य, रामेती, नागपूर, अमरावती, छ. संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, खोपोली 

१४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 
) 
) 


S 


won 


१६) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१७) वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१८) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

१९) कार्यासन अधिकारी, 2-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


